दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार पर्यटन 
संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड 
या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ एप्रिल, २०२१. 
वाचा:- 
१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची क्रमांक: ३८-१६/ 
2020-DD-lll, दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना. 

३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 

दि.१२.११.२०२०. 
४ शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. दिव्यांग-२०१२३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 

दि.०७.१०.२०१६. 
५) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 

दि.०२.०२.२०२१. 
६) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२५९(दुय्यम नस्ती)/ 

आस्थापना, दि. ०१.०१.२०२१ व दि.०८.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यानुषंगाने राज्य शासन सेवेतील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या उपर्निदिष्ट क्र. ५ येथीळ शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


सदर शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे:- 


अ) केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड मधील जी पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर(अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, Sat पदांबाबतचा 
शासन निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या स्तरावर निर्गमित करणे. 

ब) केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदा-या तसेच कामाचे स्वरुप 
व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, sa पदांची पदनामे जरी भिन्न 
असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील. त्याप्रमाणे संबंधित 
प्रशासकीय विभागाने शासन निर्णयामध्ये सदर पदांचा समावेश करणे. 


area निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


उपरोक्त सुचनांनुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पर्यटन संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करणे आव्यक आहे. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील अधिसूचनेन्वये दिव्यागांसाठी सुनिश्चिती केलेल्या 
३५६६ पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार (१) पर्यटन संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे या शासन निर्णयासोबतच्या विवरण पत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रामाणे व (२) महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे विवरण पत्र-अ व विवरण 
पत्र-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०४०८१५१४३०१२२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kad: 
TOURISM AND 


IN, f Mahi 
Ra mM es h CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=40003: 


292a693ba9abees43d58bf1 béade60ae69c9be92 


159d 8 
Ja a fa mM Ka d a mM sfbeb4e149e205d858dabbSd81a2a90a8deb71925 
7572300ef79cfab47d9345, cn=Ramesh Jayaram Kadam 


2021.04.22 11:35:53 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, दिव्यांग आयुक्‍तालय, पुणे. 
. उप सचिव (वि.क.२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुबई. 


one GF & 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


१०. सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती. 


are निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


(केंद्रशासनाच्यासामाजिकन्यायबअधिकारीतामंत्रालय (दिव्यांगजनसशक्‍क्तिकरणविभाग) यांचीअधिसुचनाक्रमांक ३८-१६/२०२०-डिडि-[], दि.4.1.2021मधील दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित 
केलेल्या ज्या पदांचे कर्तव्य ब जबाबदाऱ्या तसेच कामाचे स्वरूप व प्रलचित वेतन श्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत अशीशासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र.आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.४१/आस्था-१, दिनांक ०२.०२.२०२१ अन्वये सांका-२ कार्यासनाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील दिव्यांगांसाठी सुनिश्‍चित 
करण्यात आलेली पदे.) 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक:टिडीएस-२०२१/प्र.क्र.१३६/पर्यटन, दिनांक:- ०८ एप्रिल, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
पर्यटन संचालनालय, As 
या कार्यालयाची अ,ब,क या गटातील संवर्गनिहाय पदनाम व संख्या खालीलप्रमाणे आहेत 
गट --अ -- संचालक १९ पद, सहसंचालक ९ पद, कार्यकारी अभियंता २ पदे, उपअभियंता ७ पदे, उप संचालक ५ पदे 
गट — ब- सहाय्यक संचालक २ पदे, मुख्य लेखा अधिकारी १ पद, सहाय्यक लेखा अधिकारी २ पदे, अधीक्षक ९ पद, माहिती व तंत्रज्ञान २ पदे, लघुलेखक उच्चश्रेणी २ पदे 
गट --क — वरिष्ठ लिपिक ७ पदे, उप ळेखापाळ ७ पदे, लिपिक--टंकलेखक ९ पदे, लघुलेखक निम्नश्रेणी १ पद 
अ. 'पदनाम शारिरिक दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये re 
क्र पात्रता प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्‍चिती 
1 संचाळक | S,ST, | a)B,LV पर्यटन धोरण राबविणे. कार्यालयावर नियंत्रण. केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
गट-अ | W,BN, | b)D,HH पर्यटन धोरणांनूसार राज्याच्या पर्यटन वृध्दीसाठी पर्यटन | क्र.१९९८ (अनुक्र. ६४) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
(राजपत्रित) | MF, c) OA, BA, OL, घटकांना प्रोत्साहन देणे ब त्यानूषंगिक पर्यटन प्रकल्पांना मंजुरी | दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
RW, SE | OAL, BL, LC, देणे. प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख म्हणून पर्यटक विषयक कामावर | काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
Dw, AAV नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे. सहायक यंत्रे ब उपकरणे यासह VH संवर्गात विचारात घेणे 
d) MI आवश्यक आहे. 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
2 | सह संचालक | 5, 51, | aB,LV केंद्र ब राज्य शासनाकडून प्राप्त सुचनेनुसार पर्यटन धोरण | केंद्रशासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिस्‌ पृष्ठ क्र. 
गट-अ | ७, शा, | b)D, HH आखणे ब अमंलबजावणी करणे. पर्यटन विषयक विविध | १२०० येथील (अनुक्र. ६७) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
(राजपत्रित) | RW, c) OA, OL, BL, योजनांची अमंलबजावणी करणे. कनिष्ठ अधिकां-यास विविध | दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
SE, C OAL, CP, LC, सुचना करणे. धोरणा व योजना मान्यता देणे. पर्यटन विषयक | काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
Dw, AAV नविन कार्यशाळा आयोजित करणे व उपस्थित राहणे. सहायक यंत्रे ब उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे 
त) MI पर्यटन धोरणाची परिणामकारक आखणी, प्रसिध्दी ब प्रचार 
९) MD involving आणि अंमलबजावणी करणे. 
(a) to (d) above 


are निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


पर्यटन विषयक धोरणांतर्गत नविन पर्यटन धोरणांची 
अंमलबजावणी, राज्याच्या पर्यटन वृध्दीसाठी प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजना, केंद्रीय अर्थ सहाय्यातून राज्यातील पर्यटन 
स्थळांचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करणे. पायाभूत सुविधा निर्मित 
प्रकल्पांची आखणी करणे, विशेष प्रकल्प राबविणे. याकरीता 
निधीची तरतूद ब विनियोग याबाबत सनियंत्रण ठेवणे. पर्यटन 
संचालनालयातील अंदाजपत्रे तयार करणे, ई-निविदा प्रक्रिया 
करणे व प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत नवीन 
कामांसाठी प्रस्ताव सादर करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.१२५३ (अनुक्र. १३९) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार कार्यालयाबाहेर ब धुळीत काम 
करणे आवश्यक कामगार कर्मचारी व Software तसेच सहायक 
यंत्रे व उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


प्रशासकोय आणि आस्थापना विषयक प्रकरणे हाताळणे. 
गैरवर्तन विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करणे. 

विभाग प्रमुख म्हणून विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
कामावर नियंत्रण ठेवणे. पर्यटन विषयक धोरणांतर्गत नविन 
पर्यटन धोरणांची अंमलबजावणी, राज्याच्या पर्यटन वृध्दीसाठी 
प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना, केंद्रीय अर्थ सहाय्यातून 
राज्यातील पर्यटन स्थळांचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.१२०० (अनुक्र. ६८) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच सहायक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. कार्यालयात व 
कार्यालय बाहेरील कामे देखिल करावी लागतात. त्यासाठी दोरे, 
सेमिनार, बेठका आयोजित कराव्या लागतात. याबाबी विचारात 
घेण्यात याव्या. 


पायाभूत सुविधा निर्मित wee खणी करणे, विशेष 
प्रकल्प राबविणे. पर्यटन संचालनालयातील अंदाजपत्रे तयार 
करणे, ई-निविदा प्रक्रिया करणे व प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेअंतर्गत नवीन कामांसाठी प्रस्ताव सादर करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
क्र.१३२३ (अनुक्र. ३३७) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार कार्यालयाबाहेर ब धुळीत काम 
करणे आवश्यक कामगार कर्मचार ब Software तसेच सहायक 
यंत्रे व उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. OH Category 


पर्यटन विषयक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे 
कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे. प्रादेशिक कार्यालयाशी ब इतर 
पत्र व्यवहार कर्मचारी हजेरी सांभाळणे. अधिवेशन काळात 
तारांकित प्रश्‍नांना उत्तरे देणे. माहितीचा अधिकार न्यायप्रविष्ठ 
प्रकरणे सादर करणे. पर्यटन स्थळांची प्रसिध्दी, सेमीनार यांचा 
आढावा घेणे. पर्यटन विषयक धोरणांतर्गत, राज्याच्या पर्यटन 
वृध्दीसाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.१६४८ (अनुक्र. 3%) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
सहायक यंत्रे ब उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


३ | कार्यकारी S,ST, | a) OA, OL, Dw, 
अभियंता W,BN, | AAV 
गट-अ KC, b) SLD 
(राजपत्रित) MF, c) MD involving 
RW, SE, | (a) to (b) above 
ट्‌ 
४ | उपसंचालक | S,ST, a) B, LV 
गट-अ W, MF, | b)D, HH 
(राजपत्रित । RW, SE, | c) OA, OL, BL, 
ट्‌ OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 
d) MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
५ | उपअभियंता | S,ST, a) D, HH 
गट-अ W, BN, | b) OA, OL, LC, 
(राजपत्रित) | Ju, Dw, AAV 
CL, MF, | c) SLD, MI 
RW, SE, | d) MD involving 
C (a) to (c) above 
६ | सहायक S, ST, a) B,LV 
संचालक W,BN, | b)D, HH 
गट ब RW, SE, | 0 OA,BA, OL, BL, OAL, 
(राजपत्रित) =| HC, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
MF d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
i मुख्यनेखाअ =| S,BN, | a)B, LV b)D, HH 
धिकारी ME, c) OA, OL, BL,BA, 
गट ब RW, SE, OAL, BLOA, 
(राजपत्रित) C BLA, LC, Dw, 
AAV 
d) MD involving 
(a) to (c) above 


पर्व कामे मुख्य लेखा अधिकारी यांचे प्रमाणे ब लेखे अंतेम करणे व 
लेखा कामांबर नियंत्रण ठेवणे. राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या 
अर्थसहाय्याबर सपूर्ण नियंत्रण ठेवणे. 

वित्तीय आणि लेखा विषयक सर्व कामे वेळेवर करुन त्यावर योग्य 
नियंत्रण ठेवणे. वार्षिक लेखी ठेवणे. महामंडळाच्या वसूलीवर नियंत्रण 
ठेवणे अधिपत्याखालील कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी बैठका, 
दौरे आयोजित करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.११७६ (अनुक्र. २९) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच सहायक यंत्रे व 
उपकरणे यासह VH संवर्गात विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


area निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


é माहिती a | S,ST, a) LV 


माहिती व तंत्रज्ञान विषयक शाखेशी संबंधीत प्रकरणे सादर 
करणे. संगणकांची देखभाल व दुरुस्ती वर नियंत्रण ठेवणे व 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाशी निगडीत सर्व कामे, संकेतस्थळ 
दुरुस्ती ब देखभाल लिपिक वर्गीय कामावर नियंत्रण ठेवणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.१४२२ (अनुक्र. ५६२) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


कॅशबुक, लेजर तपासणे ब अद्ययावत ठेवणे. देयकांची वेळेत 
प्रदाने करणे. सर्व जमा व खर्चाच्या नोंदी टॅलीमध्ये अद्ययावत 
करणे. अंतर्गत लेखापरिक्षक, महालेखाकार, सार्वजनिक 
उपक्रम समिती इत्यादीबाबतची कामे करणे. वार्षिक लेखा 
अंतिम करणे याबाबतची कामे. कर विषयक कामे. 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन ब भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे देणे यांचे प्रदान 
वेळेत करणे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपातींचा भरणा वेळेत 
करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.१६४२ (अनुक्र. १८) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे ब 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


तंत्रज्ञान । ७, RW, | b)D, HH 
अधिकारी | MF c) OA,BA,OL, 
गट ब OAL, CP, LC, 
(अराजपत्रित) Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, 
MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
९ | सहायक लेखा | S, ST, a) B, LV 
अधिकारी BN, MF, | b) D, HH 
गट ब RW, c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, 
(राजपत्रित) । SE,H,C | Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to (d) 
above 
; अधिक्षक S, ST, a) B, LV 
गट ब ४, RW, | b) D, HH 
(राजपत्रित) । SE, c) OA, OL, BL, BA, 
H,C OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 
d) SLD, MI 


e) MD involving (a) to (d) 


पर्यटन विषयक शाखेशी संबंधीत प्रकरणे सादर करणे. लिपिक 
वर्गीय कामावर नियंत्रण ठेवणे. माहिती अधिकार न्यायालियन 
प्रकरणे सादर करणे. आंतराष्ट्रीय कामांचे सहभाग घेण्याबाबत 
कार्यवाही करणे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
क्र.१८३३ (SH. ३३) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. कर्मचा-यांचा अन्य 
सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 


above घेणे आवश्यक आहे. 

1 लघुलेखक S,ST, | a)B,LV वरिष्ठांचे श्रुत लेखन व दुरध्वनी तसेच संचिका नोंदीचे केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
उच्चश्रेणी W,RW, | b) HH कामकाज हाताळणे. क्र.१७७७ (अनुक्र. ३८२) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
गट ब SE, c) OA, OL, BL, OAL, CP, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
(अराजपत्रित) | प, € LC, Dw, AAV काम करणा-या See कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 

हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

१२ | वरोष्ठ लिपिक | 5, 5५7, | a)B,LV वरिष्ठांनी नेमून दिलेली पर्यटन विषय प्रशासनीक , केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
गट क ७, २५, | b)D, HH न्यायालयिन प्रकरणे, ब अन्य प्रस्ताव सादर करणे. कार्यालयीन । क्र.१८३४ (अनुक्र. ३४) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
(अराजपत्रित) | प, ९, 0 OA, OL, BA, BL, दस्ताऐवजाचे जतन करणे. दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 

MF OAL, CP, LC, Dw, काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


१) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 


यंत्रे ब उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


१३ | उपलेखापाल । S,BN, | a) D, HH प्रमुख लेखापालांनी नेमूणन दिलेली कामे. लेखा विषयक नोंदी. | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
गट क RW, SE, | b) OA, BA, OL, अंतर्गत लेखा परिक्षक तसेच लेखा परिक्षण विषयक कामे. क्र.१९६२ (SH. ०१) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
(अराजपत्रित) | ९, BL, OAL, LC, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 

MF Dw, AAV काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
c) MD involving काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व 
(a) to (b) above उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

१४ | लिपिक- S,ST, | a)B,LV सर्वसाधारण लिपिकास वरिष्ठांनी नेमून दिलेली कामे. तसेच । केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
टंकलेखक W, रे, | b)D, HH विभागातील टंकलेखन, संचिकांच्या नोंदी, पर्यटन विषयक क्र.१८३३२ (अनुक्र. 33) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
गट क SE, c) OA, OL, BL, BA, संचिकाचे जतन व व्यस्थापन करणे. सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
(अराजपत्रित) | प, € OAL, CP, LC, Dw, व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत हाताने काम करावे 

AAV लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे ब उपकरणे 
d) SLD, MI यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

e) MD involving (a) to (त) 

above 

१५ | लघुलेखक ([S,ST, | a)B,LV वरिष्ठांचे श्रुत लेखन व दुरध्वनी तसेच संचिका नां केंद्रशासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
निम्नश्रेणी RW, SE, | b) HH कामकाज हाताळणे. क्र.५८० (अनुक्र. २९) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
गट क H, c) OA, OL, BL, OAL, सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
(अराजपत्रित) | ९, MF, | CP, LC, Dw, AAV व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत हाताने काम करावे 

WL d) ASD (M), SLD, MI लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे ब उपकरणे 


e) MD involving (a) to (त) 
above 


यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


शारिरिक पात्रता 
ABBREVIATIONS : 
Abbreviation Long Form Abbreviation Long Form 
S Sitting (pps - =F _.| Pulling & Pushing 
ST Standing MF Manipulation by Fingers 
W Walking SE Seeing 
BN Bending H Hearing 
1, Lifting C Communication 
RW Reading and Writing KC Kneeling and Crouching 
JU Jumping CL Climbing 
दिव्यांग प्रवर्ग 
ABBREVIATIONS : 
Abbreviation Long Form Abbreviation Long Form 

Bo Blind DW Dwarfism 

LV Low Vision AAV Acid Attack Victim 

ie Deaf ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mid) 

HH Hearing Handicapped ID Intellectual Disability 

OL One Leg SLD Special Learning Disability 

OAL One Arm and One Leg MI Mental 1111055 

CP Cerebral Palsy MD Multiple Disabilities 

LC Leprosy Cured BA Both Hand 

OA One Hand BL Both Legs 

ASD (MOD) Autism Spectrum Disorder (M-Mid) BLA Both Leg and Hand 


area निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


महाराष्ट्र पयटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
या कार्यालयाची अ,ब,क, ड या गटातील संवर्गनिहाय पदनाम व संख्या खालीलप्रमाणे आहेत 

गट --अ -- महाव्यवस्थापक १ पद, उप महाव्यवस्थापक ९ पद, वरिष्ठ व्यवस्थापक १ पद, वरिष्ठ व्यवस्थापक (लेखा) ९ पद. 

गट --ब -- व्यवस्थापक Yo पदे, व्यवस्थापक (लेखा)२ पदे, व्यवचस्थापक (बांधकाम) ६ पदे, अधिकारी -- २१ पदे, प्रमुख लेखापाल --८ पदे. 
गट --क -- लघुलेखक निम्नश्रेणी --२ पदे, सहाय्यक २३ पदे, उप लेखापाल Yo पदे, वरिष्ठ लिपिक ३८ पदे, लेखा लिपिक ९३ पदे, लिपिक ५८ पदे 
गट--ड -- सहाय्यक स्वयंपाकी / वेटर-- ३७ पदे, शिपाई /निवास कर्मचारी तत्सम -- ९७९ पदे, माळी -- २६ पदे 


विवरणपत्र-अ 
अ. 'पदनाम शारिरिक दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शिका शशश 
क्र. पात्रता प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्‍चिती 
| महाव्यस्थापक । 5, ST, a) B,LV केंद्र ब राज्य शासनाकडून प्राप्त सुचनेनुसार पर्यटन धोरण | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र. 
गट -अ W, MF, b) D, HH आखणे व अमंलबजावणी करणे. पर्यटन विषयक विविध | १२१३ येथील (अनुक्र. ८५) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
RW, SE, c) OA,BA,OL,BL, | योजनांची अमंलबजावणी करणे यासाठी बैठका व दौरे | दिव्यांगासाठी Baad करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
C OAL, BLOA, आयोजित करणे वब कनिष्ठ अधिकां-यास विविध सुचना | काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
BLA,CP, LC, Dw, । करणे. धोरणा व योजना मान्यता देणे सहायक यंत्रे ब उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे 
AAV, MDy 
d) MI 
e) MD Involving (a) to 
(d) above 
२ | उपमहाव्यबस्थापक | S, ST, a) B,LV केंद्र ब राज्य शासनाकडून प्राप्त सुचनेनुसार पर्यटन धोरण | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
गट -अ W, MF, b) D,HH अमंलबजावणी करणे. पर्यटन विषयक विविध योजनांची | क्र.१२२६ (अनुक्र. ९५) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
RW, SE, c) OA,BA,OL,BL, | अमंलबजावणी करणे यासाठी बैठका व दौरे आयोजित | सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
C OAL, BLOA, करणे वब कनिष्ठ अधिकां-यास विविध सुचना करणे. | व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच सहायक यंत्रे ब 
BLA,CP, LC, Dw, । धोरणा व योजना मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे. | उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
AAV 
d) MI 


e) 


MD involving (a) to 
(d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


3 | व्यवस्थापक S,ST,W, a) B,LV महामंडळाच्या पर्यटन विषयक धोरणाची प्रभावी | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
गट-ब MF, b) D,HH अंमलबजावणी करणे करीता संचिका सादर करणे. कर्मचा- | क्र.१२१९ (अनुक्र. ९०) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
RW, SE, c) OA,BA,OL,BL, = | यांवर नियंत्रण ठेवणे. प्रादेशिक कार्यालयाशी ब इतर पत्र | दिव्यांगासाठी Bast करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
C OAL, CP, AAV, व्यवहार कर्मचारी हजेरी सांभाळणे. संचालक मंडळ व इतर | काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
MDy कोणत्याही मिटिंग संदर्भात तयारी करणे. अधिवेशन | सहायक यंत्रे व उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
त) MI काळात तारांकित प्रश्‍नांना उत्तरे देणे. माहितीचा अधिकार 
e) MD involving (a) !0_| न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे सादर करणे. पर्यटन स्थळांची प्रसिध्दी, 
(त) above सेमीनार, निवास कार्याचा आढावा घेणे. 
४ | व्यवस्थापक S, BN, a) B,LV कर्मचाऱ्यांचे वेतन ब इतर भत्ते व GAT निवृत्तीचे देणे यांचे | केद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
(लेखा) गट - ब MF, b) D,HH प्रदाने वेळेत करणे. कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी ब | क्र.१९७० (अनुक्र. १८) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
RW, SE, c) OA, OL, BL, OAL, | पेन्शन यांचे कामे. गरजेप्रमाणे रोख रकमेची व्यवस्था करणे | दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
C BLOA, BLA, LC, । तसेच प्रादेशिक कार्यालये व पर्यटक निवास यांना लागणारा | काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच 
Dw, AAV निधी daar वितरीत करणे. महामंडळाचे वार्षिक | सहायक यंत्रे व उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
d) MD involving (a)to | अंदाजपत्रक वेळेत तयार करणे. तसेच महामंडळाचे 
(C) above मालमत्ता नोंदवही अद्ययावत करुन घेणे. विविध 
शाखांकडून येणाऱ्या देयकांची अदागी वेळेत करणे. केंद्र व 
राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीच्या नोंदी अद्यावत ठेवणे. 
प्रकल्पनिहाय खर्चाच्या नोंदी अद्याबत ठेवणे. महामंडळाचे 
बॅक खाते उघडणे 
५ THR गट-ब | ७, ST, a) B,LV वरिष्ठांनी नेमून दिलेली पर्यटन विषय प्रशासनीक , केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
W, RW, b) D,HH न्यायालयिन प्रकरणे, व अन्य प्रस्ताव सादर करणे. क्र.१८३३ (अनुक्र.३३) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
SE, H, c) OA, OL, BL, OAL, | कार्यालयीन दस्ताऐबजाचे जतन करणे. सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
G CP, LC, Dw, AAV, व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत हाताने काम करावे 
d) SLD, MI लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व उपकरणे 
e) MD involving (a) to यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
(त) above 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


६ | प्रमुख लेखापाल गट | S, ST, a) B,LV कॅशबुक, लेजर तपासणे व अद्ययावत ठेवणे. देयकांची | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
-ब W, BN, b) D,HH वेळेत प्रदाने करणे. सर्व जमा व खर्चाच्या नोंदी टॅलीमध्ये | क्र.१८२७ (अनुक्र. १६) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
RW, SE, c) OA, OL, BL, OAL, | अद्ययावत करणे. अंतर्गत लेखापरिक्षक, महालेखाकार, | दिव्यांगासाठी Paar करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
H,C, BA,CP,LC,Dw, = | सार्वजनिक उपक्रम समिती इत्यादीबाबतची कामे करणे. | काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
MF AAV, वार्षिक लेखा अंतिम करणे याबाबतची कामे. कर विषयक | काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे व 
d) ASD (0५, MoD), कामे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे देणे | उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
SLD, MI यांचे प्रदान वेळेत करणे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील 
8) MD involving (a) to | कपातींचा भरणा वेळेत करणे. 
(त) above 
७ | उपलेखापाल गट - | ७, ST, a) LV प्रमुख लेखापालांनी नेमून दिलेली कामे. लेखा विषयक केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क W, MEF, b) D,HH नोंदी. अंतर्गत लेखा परिक्षक तसेच लेखा परिक्षण विषयक | क्र.१८२७ (अनुक्र. १८) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
SE, प, ०0 0५», 0., 0%., BL, | कामे. दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
C, RW BA, CP, LC, Dw, काम करणा-या a कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे ब 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

८ | लघुलेखक (निम्न | S, ST, a) B,LV वरिष्ठांचे श्रुत लेखन व दुरध्वनी तसेच संचिका नों केद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
श्रेणी) W, BN, b) HH कामकाज हाताळणे. क्र.१८३६ (अनुक्र. ३८) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
गट -क RW, SE, c) OA, OL, OAL, CP, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 

H,C LC, Dw, AAV, MDy काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
d) ASD 0४), ID, SLD, हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
MI यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
९. | वरिष्ठ लिपिक गट- | SST,w, a) B,LV बरिष्ठांनी नेमून दिलेली पर्यटन विषय प्रशासनीक , | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क RW, प, ७) D,HH न्यायालयिन प्रकरणे, ब अन्य प्रस्ताव सादर करणे. | क्र.१८३४ (अनुक्र.३४) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
C, MF c) OA,OL,BA,BL, । कार्यालयीन दस्ताऐबजाचे जतन करणे. टिप्पणी लेखन दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
OAL, CP, LC, Dw, काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
d) ASD 0४), SLD, MI यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


e) 


MD involving (a) to 
(d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


२०. | लिपिक गट-क 5, ST, a) B,LV सर्वसाधारण लिपिकास वरिष्ठांनी नेनून दिलेली कामे. केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
W, MF, b) D, HH तसेच विभागातील टंकलेखन, संचिकांच्या नोंदी, पर्यटन  । क्र.१८३९ (अनुक्र. ४५) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
RW, SE, c) OA,BA,OL,BL, । विषयक संचिकाचे जतन व व्यस्थापन करणे. दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
H, OAL, CP, LC, Dw, काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV,MDy हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
d) ASD (५), SLD, MI यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
११. | सहाय्यक 5, ST, a) LV पर्यटन निवासा मध्ये भोजनाची व्यवस्था व सेवा देणे. केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
स्वयंपाको/ वेटर । ७, BN, ७) D,HH सोयी-सुविधा व स्वच्छता ठेवणे. क्र.२५१२ (अनुक्र. १२१) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
गट -ड L, MF, c) OL, CP, LC, Dw, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
SE, H, C AAV काम करणा-या Sa कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
d) ASD(M ॥॥०)), ID, काम करावे लागते. यंत्रे ब उपकरणे यासह विचारात घेणे 
SLD, MI आवश्यक आहे. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
१२. | शिपाई/ निवास 5, ST, a) B,LV कार्यालयीन अधिका-यांनी दिलेली कामे करणे. पर्यटक | Ch शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
कर्मचारी/गट-ड | W, L, b) D,HH निवासातील सोयी-सुविधा व स्वच्छता ठेवणे तसेच क्र.२४७३ (SAH. १) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
KC, PP, c) OA, OL, OAL, CP, | कार्यालयीन कामकाजात मदत करणे. दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
MF, SE, LC, Dw, AAV काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
C त) ASD (M MoD), ID, काम करावे लागते. यंत्रे ब उपकरणे यासह विचारात घेणे 
SLD, MI आवश्यक आहे. 
e) MD involving (a) to 
(d) above 
१३. हिं S, ST, a) LV पर्यटक निवासातील बाग-बगीच्याचे जतन व व्यवस्थापक | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
W, BN, b) D,HH करणे. बगिच्यातील सर्व झाडाचे संवर्धन करणे स्वच्छता । क्र.२५२४ (SH. १६३) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
1., ए९, ०0 OL,CP, LC,Dw, | ठेवणे. दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
PP, MF, AAV काम करणा-या व्यक्तीस कार्यालय परिसरात अन्य कर्मचा-यां 
SE त) ASD (M), ID, SLD, समवेत काम करावे लागते. यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे 
MI आवश्यक आहे. 
e) MD involving (a) to 


(d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


शारिरिक पात्रता 
ABBREVIATIONS : 
Abbreviation Long Form Abbreviation Long Form 
S Sitting [1 फुफऊे | Pulling & Pushing 
ST Standing MF Manipulation by Fingers 
Ww Walking SE Seeing 
BN Bending H Hearing 
L Lifting C Communication 
RW Reading and Writing CRL Creeping 
KC Kneeling and Crouching CL Climbing 
JU Jumping 
दिव्यांग प्रवर्ग 
ABBREVIATIONS 
Abbreviation Long Form Abbreviation Long Form 
a Blind BLOA Both Leg and One Hand 
LV Low Vision BLA Both Leg and Hand 
| Db | Deaf DW Dwarfism 
HH Hearing Handicapped AAV Acid Attack Victim 
OA One Hand ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mid) 
OL One Leg ID Intellectual Disability 
OAL One Arm and One Leg SLD Special Learning Disability 
CP Cerebral Palsy MI Mental 1111655 
LC Leprosy Cured MD Multiple Disabilities 
BA Both Hand MDy Muscular Dystrophy 
BL Both Leg 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


विवरणपत्र --ब 

अ. 'पदनाम शारिरिक दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये as 

क्र पात्रता प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्‍चिती 

| वरिष्ठ S,ST, W, a) B,LV महामंडळातील प्रशासकोय आणि आस्थापना विषयक प्रकरणे | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
व्यवस्थापक । MF, RW, ७) D,HH हाताळणे. गैरवर्तन विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित | क्र.१२२६ (अनुक्र. ९६) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
गट - अ SE, C c) OA,BA,OL,BL, | करणे. सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 

OAL, CP, Dw, विभाग प्रमुख म्हणून विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या | acs गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच सहायक यंत्रे व 
AAV, MDy कामावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना प्रशिक्षिण देणे. पर्यटन विषयक | उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

d) MI योजनांच्या संचिका सादर करणे. कार्यालयात व कार्यालय बाहेरील कामे देखिल करावी लागतात 
त्यासाठी दौरे, सेमिनार, बैठका आयोजित कराव्या लागतात. 
याबाबी विचारात घेण्यात याव्या. 

२. | वरिष्ठ S,BN, MF, a) B,LV पर्व कामे मुख्य लेखा अधिकारी यांचे प्रमाणे ब लेखे अंतिम | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ या अधिस्‌ पृष्ठ 
व्यवस्थापक | RW, 55, € ७) D,HH करणे व लेखा कामांवर नियंत्रण ठेवणे. केंद्र ब राज्य | क्र.११६७ (अनुक्र.१३) येथे नमुद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
(लेखा) c) OA,BA, OL, BL, | शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसहाय्यावर सपूर्ण नियंत्रण | सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम करणा-या 
गट -अ OAL, BLOA, ठेवणे. व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक Software तसेच सहायक यंत्रे व 

BLA, LC, Dw, वित्तीय आणि लेखा विषयक सर्व कामे वेळेवर करुन त्यावर | उपकरणे यासह VH संवर्गात विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
AAV, योग्य नियंत्रण ठेवणे. वार्षिक लेखी ठेवणे. महामंडळाच्या 

d) MDinvolving (a) | वबसूलीवर नियंत्रण ठेवणे अधिपत्याखालील कर्मचा-यांवर 
to (c) above नियंत्रण ठेवणे यासाठी बैठका, दौरे आयोजित करणे. 

३. | व्यवस्थापक | ७, ST, W, a) D,HH पर्यटन विषयक धोरणांतर्गत नविन निवास कार्याचे बांधकाम | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
(बांधकाम) । BN, JU, CL, b) OA, OL, LC, Dw, | व दुरुस्ती करणे. बांधकाम विषयक अंदाजपत्रक तयार करणे. | क्र.१३२३ (अनुक्र.३३७) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
गट -ब MF, RW, AAV कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे. नविन पर्यटन क्षेत्राशी संबंधीत दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 

SE, C, c) SLD, MI बांधकाम करणे काम करणा-या व्यक्‍तीस गरजेनुसार कार्यालयाबाहेर ब धुळीत काम 

d) MD involving (a) करणे आवश्यक कामगार कर्मचारी ब Software तसेच सहायक 

to (C) above यंत्रे व उपकरणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

४. | सहाय्यक S,ST,W, a) B,LV वरिष्ठांनी नेमुन दिलेली पर्यटन विषय प्रशासनीक , | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
गट-क RW, प्र, C, ७) D, HH न्यायालयिन प्रकरणे, व अन्य प्रस्ताव सादर करणे. कार्यालयीन | क्र.१८३४ (अनुक्र.३४) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 

MF ० OA,OL,BA,BL, | दस्ताऐवजाचे जतन करणे. टिप्पणी लेखन दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 


d) 
8) 


OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

ASD (M), SLD, MI 
MD involving (a) to 
(d) above 


काम करणा-या AGA कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


५. | उपलेखापाल | S, ST, W, a) LV प्रमुख लेखापालांनी नेमून दिलेली कामे. लेखा विषयक नोंदी. । केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
गट-क MF, SE, H, b) D,HH अंतर्गत लेखा परिक्षक तसेच लेखा परिक्षण विषयक कामे. क्र.१८२७ (अनुक्र. १८) येथे नमुद समकक्ष पदानुसार या पदाची 
C, RW c) OA, OL, OAL, दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
BL, BA, CP, LC, Dw, काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक यंत्रे ब 
d) ASD (५, MoD), उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. - 
SLD, 
MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
६. | लेखा लिपिक | ७, ७, MF, a) B,LV लेखा विषयक प्रकरणे. जमा व खर्च यांची देयके ब नोंदी ठेवणे. | केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतोल पृष्ठ 
गट-क RW, SE, प, ७) D, HH लेखा परिक्षणास मदत करणे. कार्यालयातील तसेच निवास क्र.१८२१-१८२२ (अनुक्र. ४) येथे नमुद पदानुसार या पदाची 
C c) OA,OL, BA, BL, | कार्यालयातील बीज, पाणी ब इतर देयके सादर करणे, नोंदी दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
OAL, CP, LC, Dw, | ठेवणे. काम करणा-या व्यक्‍तीस कार्यालयात अन्य कर्मचा-यां समवेत 
AAV हाताने काम करावे लागते. अन्य सुविधा Software तसेच सहायक 
d) ASD (M), SLD, यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस-२०२१/०२/प्र.क्र.१३६/पर्यटन 


शारिरिक पात्रता 
ABBREVIATIONS 
Abbreviation Long Form Abbreviation Long Form 
$ Sitting ee Pulling & Pushing 
ST Standing MF Manipulation by Fingers 
WwW Walking SE Seeing 
BN Bending H Hearing 
L Lifting C Communication 
RW Reading and Writing CRL Creeping 
KC Kneeling and Crouching CL Climbing 
JU Jumping DW 
दिव्यांग प्रवर्ग 
ABBREVIATIONS : 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. No. Abbreviation Long Form 
No. 
g ie — +] Blind ११ BLOA Both Leg and One Hand 
र LV Low Vision RR BLA Both Leg and Hand 
3 aa Deaf १३ DW Dwarfism 
1. HH Hearing Handicapped aw AAV Acid Attack Victim 
& OA One Hand gu ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mid) 
द OL One Leg १६ ID Intellectual Disability 
\9 OAL One Arm and One १७ SLD Special Learning Disability 
Leg 
८ CP Cerebral Palsy Rc MI Mental Illness 
९ LC Leprosy Cured 88 MD Multiple Disabilities 
Ro BA Both Hand Ro MDy Muscular Dystrophy 
११ BL Both Leg र 


